गोपाळकाला (दहिहंडी) व अनंत चतुर्दशी निमित्ताने 
स्थानिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सार्वसु-११२२/प्र.क्र.११७/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक: १२ डिसेंबर, २०२२ 
शासन परिपत्रक: 

शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सार्वसु-११९६/प्र.क्र.५/९६/२९, दिनांक १८ सप्टेंबर, 

१९९६ अन्वये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हयातील शासकीय /निमझ्ाासकीय कार्यालयांना प्रतिवर्षी 
“अनंत चतुर्दशी” या दिवशी आणि सन २००७ पासून गोपाळकाला (दहीहंडी) निमित्ताने मुंबई शहर व मुंबई 
उपनगर जिल्ह्यांसाठी स्थानिक सुट्टी (Local Holiday) जाहीर करण्यात येते. त्यानुसार सन २०२३ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हयातील सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालयांना याद्वारे स्थानिक 
सुट्टी (Local Holiday) जाहीर करण्यात येत आहे. 


सुट्टीचा दिवस इंग्रजी तारीख भारतीय सौर दिनांक 


शा गोपाळकाला (दहिहंडी) | ०७ सप्टेंबर, २०२३ | १६ भाद्रपद शके १९४५ | गुरुवार 


२. हे आदेश मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राज्य शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना लागू 
राहतील. 

३. वरील स्थानिक सुट्टी शासन निर्णय क्रमांक पी अँन्ड एस.नंबर पी-१३/॥/बी, दिनांक ५ नोव्हेंबर, १९५८ 
मधील तरतूदीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२१२१७३११९८१०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. JANA JIVA व्या 


2.5.4.2 .d3fe4c7042f66b4ac7 3a 1 f0087cd8fda3e115d42dc8 


७540 )0 
5९009 ym=BC7303629AB7AFCA&CE15C55D2BEFE77F3006E6E, 
ialNumber=FD6F9785FE220B2C0F30D422D401E2DFC838A0 
1D9EC621401534F5B36EAF57F26, cn=JANA JIVA VALVI 
Date: 2022.12.12 17:34:21 +05'30 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक, 
३. मा.सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे सचिव 
४. मा.उप सभापती/मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद / विधानसभा यांचे स्वीय सहाय्यक, 
९. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
qo, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना शाखा), मंत्रालय, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सार्वसु-११२२/प्र.क्र.११७/२९ 


१२. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१३. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

१४. मुख्य आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

१५. मुख्य आयुक्‍त, लोक सेवा हक्क आयोग, मुंबई 

१६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, १ ला मजला, मादाम कामा रोड, मुंबई 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

२०. विभागीय आयुक्‍त, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

२१. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, 

२२. मंत्रालयाच्या निरनिराळया विभागांखालील मुंबई शहर/मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, 

२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

* २३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

(त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आवऱ्यक ते प्रसिध्दीपत्रक निर्गमित करावे, तसेच आकाडावाणी व 
दूरदर्शानद्वारे प्रसिध्दी द्यावी) 

२५. निवड नस्ती / सामान्य प्रशासन विभाग-२९. 

* पत्राद्वारे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


